विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक व 
अमरावतीकरीता खरेदी करावयाच्या 
औषधी व साहित्य सामुग्रीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.२९६/आरोग्य-८ 
नविन मंत्राळय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ९ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ- 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. संआसे/कक्ष-३/टे-३/विसंसेरा/मागणी/औषधे,कन्झ्युमेबल/१९९०/१८, दि. ३१/१०/२०१८. 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. संआसे/कक्ष-३/टे-३/विसंसेर/मागणी/औषधे,कन्झ्युमेबळ/५००५/१८, दि.१४/१२/२०१८. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक व अमरावतीकरीता खरेदी करावयाच्या 


औषधी व साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत सहसंचालक, 


आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 


प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित असलेल्या लेखाशिर्षामध्ये मंजूर अनुदान 


रु.७,४९,७९,०००/- असून त्यापैकी वित्त विभागाने रु.५,२४,८५,३००/-इतके अनुदान वितरीत 


केले आहे. त्यातून रु.७७,१५,०००/- इतका खर्च झाला असून प्रशासकीय मान्यतेसाठी रुपये 


५,२३,९४,१५०/- इतक्या रक्कमेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेसाठी 


प्रस्तावित केळेली रक्‍कम वितरीत केलेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त आहे. त्या अनुषंगाने विभागीय 


संदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक व अमरावती करीता औषधी व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.२९६/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय:- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी 


संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक व 


अमरावती करीता खरेदी करावयाबाबत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या औषधी व 


साधनसामुग्री अंदाजे रक्‍कम रु.५,२३,९४,१५०/- ऐवजी रु. ४,४७,७०,३००/- (रु.चार कोटी 


सत्तेचाळीस लाख सत्तर हजार तीनशे फक्‍त) इतक्या वित्तीय मर्यादेत खरेदी करण्यासाठी खालील 


अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) 


र) 


सदरहू औषधी व साधनसामुग्रीची आवऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदर औषधी व साधनसामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. 
तसेच सदर तांत्रिक fairest (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीळा 
फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ 
/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.२९६/आरोग्य-८ 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 


S 


Ss 


Go 


~— 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व ure विनिर्देश असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management ) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदर खरेदीवर होणारा खर्च “२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- (०६) (२१) 
महसुल विभागाच्या मुख्याळलयांच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे - 
२१, पुरवठा व सामुग्री (२२१० ४२५९)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तसेच सदर यंत्रसामग्रीच्या खरेदीची द्विरुकक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ 
येथील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी 


संबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. ada 


आवश्यकतेपेक्षा जास्त खरेदी झाल्यास व विनावापर पडून राहिल्यास, मागणी नोंदविणारे 


संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.२९६/आरोग्य-८ 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०९१८११४५३२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


Jamsher & 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c 
a aa S h eC i 9826781 deSdaa02a4ecf339fb1d0559ab9d 
6, 
7 serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3be 
a18f6d46feab420783e12f260504f402b54d 
Ta d a V | e8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
(ज तडवी) : 2019.01.10 12:13:52 +05'30' 
.स. 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा Vasa, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रञामा-२०१८/प्र.क्र.२९६/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.२९६/आरोग्य-८, दि. ९ जानेवारी,२०१९ चे विवरणपत्र 


Name of Machinary & Approx. si RRH, Total | Total Price 
es Equipment Unit Nashik | Amarawat 
price 

1 | Drug Eluting Stent 12600/- 700 fO _| 700 88,20,000/- 
2 | Prosthetic heart valvesBileaflet type 51000/- (90 [0_____| |90___| 45,90,000/- 
3 | Blood Oxygenator Membrane 14950/- 250 fO | 250 37,37 ,500/- 
4 | PTCA Balloon (Non-Compliant) 9500/- 250 fo 250 23,75,000/- 
5 | PTCA Balloon (Compliant/Semi com) 9500/- 250 (0... | 250 23,75,000/- 
| 6 | Haemoflow Dialyer F6/M13 700/- 1500 1750 3250 22,75,000/- 
7 | Cardiac Tissue Stabilization system 85000/- 20 [0 20 17,00,000/- 
| 8 | Bio Medical waste bags 240/- 2800 2800 5600 13,44,000/- 
ea Special PTCA Balloon catheter 6500/- 200 Oo 200 13,00,000/- 
10 | Glucometer strip 1470/- 400 400 800 11,76,000/- 
11 | PTCA Guide wire torquer 3800/- 300 "0... -- | 300 11,40,000/- 
12 | Polypropylene Suture % circle round 5050/- 200 10 210 10,60,500/- 
13 | Haemodialysis fluid concentrated 350/- 1500 1500 3000 10,50,000/- 
14 | Albumin (Human)20% 3000/- 40 300 340 10,20,000/- 
15 | Triple Lumen Cannula 7F 20cm 2200/- 250 200 450 9,90,000/- 
16 | 11.5Fr Dual Lumen Acute Dialysis Catheter | 2180/- 100 350 450 9,81 ,000/- 
17 | PTCA Guide wire 3800/- 250 (Os 250 9,50,000/- 
18 | PTCA Guide catheter 3800/- 250 [0 | 250 9,50,000/- 
19 | Sitagliptin phosphate monohydrate 100 mg. | 49/- 18000 (Os 18000 8,82,000/- 
20 | kole’s chamber Adult Disposable 2700/- 300 [0 | 300 8,10,000/- 
21 । (3 20650/- 24 15 39 8,05,350/- 
22 | Haemoflow Dialyer F8/M15 800/- [0____| 1000 1000 8,00,000/- 
23 | Custom Pack Tubing set JIPMER circuit 3152/- 250 (Os 250 7,88 ,000/- 
24 | Intra Aortic Balloon 30000/- 25 (Oi 25 7,50,000/- 
25 | Sevoflurane 4685/- (80 }80 | 160 7,49 ,600/- 
26 | Nikorandil Tab 2/- 350000 sO 350000 7,00,000/- 
27 | Membranous VSD Devices 35000/- 20 [0 | 20 7,00,000/- 
28 | Ventriculatr Septal Defect Device 35000/- 20 (oO 20 7,00,000/- 
29 | Meropenem inj. 216/- 1700 1500 3200 6,91 ,200/- 
30 | HBSAg Rapid Card Test 42/- 8000 8000 16000 6,72,000/- 
31 | HCV Rapid Test kit 42/- 8000 8000 16000 6,72,000/- 
32 | Drug Eluting PTCA Balloon 6500/- 100 ee ॥ 100 6,50,000/- 
33 | Dialysis tubing 180/- 1000 2500 3500 6,30,000/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रञामा-२०१८/प्र.क्र.२९६/आरोग्य-८ 


Name of Machinary & Approx. i RRH, Total | Total Price 
es Equipment Unit Nashik | Amarawat 
price 
34 | Inj.Pipercellin+Tazobactum 4.5 gm 70/- 4500 4500 9000 6,30,000/- 
35 | Disposable Cautery Pad 600/- 500 500 1000 6,00,000/- 
36 | Haemoflow Dialyer F5/M11 600/- [0____| 1000 1000 6,00,000/- 
37 | I.A.B.P. Balloon 30CC 40000/- 15 hex - | 15 6,00,000/- 
38 | ASD Closure Device 58000/- 10 fO 10 5,80,000/- 
39 | Special OTW PTCA Balloon 5500/- 100 (Os 100 5,50,000/- 
Total- 


5,23,94,150/- 


